वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि. ०१ सप्टेंबर, 
२०२४ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : विविआ-२०२४/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विविआ १०१६/प्र.क्र.3६८/प्रशासन-१, दि. २९ डिसेंबर, २०२२ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विविआ २०२३/प्र.क्र.१४३/प्रशासन-१, दि. १५ मार्च, २०२३ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/ आ.पु.क. दि. ६ सप्टेंबर, २०२४ 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि. २९.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य 


लॉटरी संचालनालयातील ३८४ नियमित + ७१ बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा उपलब्ध करून घ्यावयाची पदे अशा 
एकूण ४५५ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर असलेल्या ३८४ नियमित पदांच्या ८० टक्के पदे स्थायी करण्यास संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आळी आहे. आता संदर्भाधिन क्र.३ येथील दिनांक ०६.०९.२०२४ च्या शासन 
निर्णयास अनुसरुन वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ७७ अस्थायी 
पदे + मृत संवर्गातील ३४ कार्यरत पदे (अधिसंख्य पदे - वित्त विभाग (खुद्द) मधील शिपाई संवर्गातील ५२ 
पैकी २८ कार्यरत पदे, वाहनचालक संवर्गातील ७ पैकी २ कार्यरत पदे व राज्य लॉटरी संचालनालयातील 
शिपाई संवर्गातील ४ पैकी २ कार्यरत व हमाल संवर्गातील ५ पैकी २ कार्यरत पदे) अशा एकूण १११ 
अस्थायी पदांना (७७ अस्थायी + ३४ अधिसंख्य = VHT १११ पदे) दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.२.२०२५ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार वित्त विभाग (खुद्द) 


व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर ३८४ नियमित पदांपैकी oo अस्थायी पदे + मृत 
संवर्गातील ३४ कार्यरत पदे (अधिसंख्य पदे - वित्त विभाग (खुद्द) मधील शिपाई संवर्गातील ५२ पैकी २८ 
कार्यरत पदे, वाहनचालक संवर्गातील ७ पैकी २ कार्यरत पदे व राज्य लॉटरी संचालनालयातील शिपाई 
संवर्गातील ४ पैकी २ कार्यरत व हमाल संवर्गातील ५ पैकी २ कार्यरत पदे) अशा एकूण १११ अस्थायी 
पदांना (७७ अस्थायी + ३४ अधिसंख्य = एकूण १११ पदे) दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२ .२०२५ (दोन्ही 


दिवस धरुन) या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ-२०२४/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१ 
अ. पदनाम सुधारित सुधारित आकृतीबंधानुसार स्थायी व 
क्र आकृतीबंध अस्थायी पदांचे विवरण 
एकूण 
विवरणपत्र - अ (वित्त विभाग (खुद्द)) 

० [अमुसात्वानसचिकासचव [ee eT 
1..." 0. (५46: 
a की ee आ. आत वळ. 
pe fe कयाय 
(ar ee ee ७. स 
ae ee a ee 0 
1 ह. ह. 00. ee eee 

हः 

९ 


][वरीछस्वयसलचक fa fe 
Pao. [a 

a 
१४. | स्हायककलषअध्कारे [vee fy 


५५. [सहयकलेखाअधेकरी | ef | | 
लिषिक-टकळेखक ४७201२ 


माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ 
* | हलाकतअकषवलीी |“ |.“ |” |_*_ 

१८. | माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ 
"| “| ” |” | 

१९. | माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ 
| ल्लककअजष्लोला | | | | 
a 
2 |... ee ee |. वह 

विवरणपत्र - ब (राज्य लॉटरी संचालनालय) 
Oa se a के, ॥॥_ की, *) 
|. ही. १ १७. री, '॥ रके | 
| ee] 
राज्य लॉटरी अधिकारी 

क| | | | 


व्याली ७ ४ 200 ee 
ब. ८७. 


सहायक राज्य लॉटरी अधिकारी 
(अल्पबचत अधिकारी .) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः विविआ-२०२४/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१ 


लिपिक- टंकलेखक ०९ 


हत ळर 
पग z 
a % 
३८9 
२. सुधारित आकृतीबंधामध्ये उपरोक्‍त तक्त्यातील (अ) वित्त विभाग (खुद्द) मधील अ.क्र. २० व २१, (बो 
राज्य लॉटरी संचालनालयामधील अ.क्र. १०, ११ व १२ येथील पदे मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात 
आली आहेत. सदर संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य समजण्यात येऊन, 
सदर अधिसंख्य पद त्यावर कार्यरत व्यक्‍तीच्या सेवानिवृती/ राजीनामा/ मृत्यू किंवा अन्य कारणामुळे रिक्‍त 
झाल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होणार आहे. 
३. उपरोक्त तत्क्यातील विवरणपत्र अव ब मधील पदांसाठी होणारा खर्च अनुक्रमे 

मागणी क्रमांक:- जी-४, २०५२-सचिवालय सर्वसाधारण सेवा-वित्त विभाग 

मागणी क्रमांक:- जी-२, २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा-राज्य लॉटरी संचालनालय या लेखाशीर्षाखाली 

खर्ची टाकण्यात यावा व तो चालू वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शा.नि.क्र.--पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.६ सप्टेंबर, २०२४ 
अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१२१९४३५२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 


SHUBHANGI 
SANTOSH SHINDE = 
(शुभांगी शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
४. आयुक्त, राज्य लॉटरी संचालनालय, मुंबई 


५. उप सचिव, आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अवर सचिव/लेखा अधिकारी, रोखशाखा, राज्य लॉटरी संचालनालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती, प्रशासन-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


